शासन शुद्धीपत्रक- राज्यातील अल्पसंख्याक 


बहुल ग्रामीण 


क्षेत्रविकास कार्यक्रम या 


योजनेंतर्गत सन २०२१-२२ मधील मंजूर विकास 


कामांच्या नावात अंशतः बदल करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 


अल्पसंख्याक विकास विभाग 


शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः ग्राक्षेवि-०२३/प्र.क्र.२०/का-९ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दि. १७ मार्च, २०२३ 


संदर्भ- शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग, क्र. ग्राक्षेवि-२०२१/प्र.क्र.८३/का.९, 


शासन शुद्धीपत्रक - 
राज्यातील अल्पसंख्याक बहुल ग्रामीण क्षेत्रविकास कार्यक्रम अंतर्गत सन २०२१-२२ या आर्थिक 


दि.३१/०३/२०२२ 


वर्षात शासन निर्णय दिनांक-३१/०३/२०२२ अन्वये परिशिष्ट अ मध्ये बुलडाणा जिल्ह्याकरीता अ.क्र.२२ 
- क्र.८५६ व८५७ येथे खालीलप्रमाणे विकास काम मंजूर करण्यात आलेले आहे. 


अ. | जिल्हा | तालुका | क्र. | ग्रामपंचायत कामाचे नाव / स्वरुप मंजूर निधी 
क्र (रुपये 
लाखात) 
२२ | बुलडाणा । मलकापुर | ८५६ । मौजे कुंड | मौजे कुंड खुर्द येथे कब्रस्तान पर्यंतचा मुख्य १५.०० 
खुर्द रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे 
मलकापुर | ८५७ ।मोौजे कुंड | मौजे कुंड खुर्द येथे सार्वजनिक शौचालय १५.०० 
खुर्द परिसर सौंदर्यीकरण करणे व पेव्हर ब्लॉक 
बसविणे 
एकूण ३०.०० 
२. उपरोक्त संदर्भिय शासन निर्णय दिनांक-३१/०३/२०२२ अन्वये परिशिष्ट अ मध्ये अ.क्र.२२ - 


क्र.८५६ व८५७ येथील मंजूर विकास कामावरील स्थगिती उठवून सदर मंजूर विकास कामाच्या नावात 
खालीलप्रमाणे बदल करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ. | जिल्हा | तालुका | क्र. | ग्रामपंचाय कामाचे नाव / स्वरुप मंजूर निधी 
क्र त (रुपये 
लाखात) 
२२ | बुलडाणा | मलकापुर | ८५६ । मौजे कुंड | मोजे कुंड बु. ता. मलकापूर येथे इंदिरा नगर ते | २०.०० 
बु. प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्र पर्यंतचा रस्ता 
काँक्रीटीकरण करणे 
मलकापुर | ८५७ । मौजे कुंड | मौजे कुंड बु. ता. मलकापूर येथील भिमनगर | १०.०० 
बु. येथे सभागृह बांधकाम व सौंदर्यीकरण करणे. 
एकूण 30,00 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः ग्राक्षेवि-२०२३/प्र.क्र.२०/का-९ 


३. सदर शासन शुद्धीपत्रकाप्रमाणे जिल्हाधिकारी, बुलडाणा यांनी तात्काळ आवश्‍यक कार्यवाही 
करावी. 


४. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्यांचा सांकेतांक २०२३०३१७१६३७३६०६१४ असा आहे. हे शुद्धीपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SARANGKUMAR VASANTRAO PATIL 
ON: 


SARANGKUMAR 
VASANTRAO PATIL 


37710 


(सारंगकुमार पाटील ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.राज्यपालांचे सचिव, 

२. मा.मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव, 

३. मा.मुख्य सचिव यांचे सह सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

४. अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव / सचिव सर्व मंत्रालयीन विभाग,मुंबई. 

५. महालेखापाल 9/2 (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखा परीक्षा), मुंबई 

६. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

७. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 

८. संबंधित जिल्हाधिकारी 

९. संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी 

१०.मा.मंत्री/ राज्यमंत्री (अल्पसंख्याक विकास) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
११.महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय (प्रसिध्दीसाठी), मंत्रालय, मुंबई. 
१२.कक्ष अधिकारी (का-७), अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१३.निवडनस्ती (का-९). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


